अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात 
शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या 
अटी व शार्तीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः १५२२/प्र.क्र.१२ (भाग-१)/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ०९ सप्टेंबर , २०२४ 


वाचा :- 
१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आदिज्ी-१२०३/प्र.क्र.9६/का-१२, दि.३१.०३.२००५ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पशिशि-२०१५/प्र.क्र.३३४/का-१२, 


दि.१६.०३.२०१६. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. इबीसी-२०१७/प्र.क्र.२८८/ शिक्षण-१, 
दि.२७.०६.२०१७ 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि-२०२३/प्र.क्र.६० (४/बांधकामे, 
दि. ३०.१०.२०२३ 


५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. १५२४/प्र.क्र.१२(भाग-१)/का-१२,दि.०७.०३.२०२४ 

६) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. १५२४/प्र.क्र.१२(भाग-१)/का-१२, दि.१२.०७.२०२४ 

७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. सान्यावि-२०२४/प्र.क्र.७७/बांधकामे, 
दि. २५.०७.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

अनुसूचित जमातीच्या मुलामुलींना परदेशातील शिक्षणाची संधी मिळावी व त्यांच्या गुणवत्तेला 
वाव मिळावा म्हणून परदेशातील विद्यापीठामध्ये विविध अभ्यासक्रमासाठी ज्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना 
प्रवेश मिळेल अशा विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती देण्यास विभागाच्या दिनांक ३१.०३.२००५ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक अनुसूचित जमातीच्या 
विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा आणि सर्व विभागांच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत एकरूपता यावी यासाठी 
दिनांक ३०.१०.२०२३ च्या सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणे या योजनेच्या अटी व 
MAA सुधारणा करण्याबाबत दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजी शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला 
आहे. सामाजिक न्याय विभागाने दिनांक ३०.१०.२०२३ च्या शासननिर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत 
दिनांक २५.०७.२०२४ शासननिर्णय निर्गमित केला आहे. मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी 


शासन निर्णय क्रमांकः १५२२/प्र.क्र.१२ (भाग-१)/का.१२ 


झालेल्या बैठकीत परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात विहित 
निकषांनुसार उमेदवार प्राप्त न झाल्यास उत्पन्नाची मर्यादा १०.०० लाख पर्यंत शिथिल करण्याचा व 
विद्यापीठाच्या जागतिक क्रमवारीमध्ये (QS World Ranking) सुट देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आळा 
आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागामार्फत यासंदर्भात दिनांक २५.०७.२०२४ रोजी एकत्रित शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक ०७.०३.२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ११.०७.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या 
निर्णयानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक ०७.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद 
शिष्यवृत्ती योजनेची नियमावली मधील (ब) लाभार्थी निवडीचे निकषांमध्ये अ.क्र. ०९ नंतर खालील 
प्रमाणे अटीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

१०) विहीत निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास कुटुंबाच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा व 
FIV वर्ल्ड रँकीग (QS World Ranking) ची मर्यादा शिथील करुन विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा 
लाभ देण्यात येईल. तथापी, सदर लाभ देतांना उत्तन्नाची मर्यादा रु. ८.०० लाखावरुन जास्तीत जास्त 
रु. १०.०० लाख इतकी शिथील करण्यात येईल. तसेच RR वर्ल्ड रॅकीग (QS World Ranking) ची 
मर्यादा २०० पासून पुढे चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०९१५३७५१७२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


LALITKUMAR 


PMENT 


9bad48 


RANGNATH DHAYGUDE ‘evra crn sae 


(ललितकुमार धायगुडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
२. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
३. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः १५२२/प्र.क्र.१२ (भाग-१)/का.१२ 


. मा. मंत्री, (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.राज्यमंत्री, (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. शासनाचे मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, (वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. 


मा. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.मा. प्रधान सचिव (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा)/ महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
१२.महासंचाळक, माहिती व प्रसिद्धी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१४.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपूर/अमरावती/ठाणे. 

१५.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१६.संचाळक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८.सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती (का-१२) . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


